केंद्र शासनाच्या “भांडवली गुंतवणुकीसाठी 
राज्यांना FRG सहाय्य २०२३-२४” या 
योजनेच्या “भाग-४- नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांमध्ये आर्थिक सुधारणा करुन त्यांना 
कर्जरोख्यासाठी पतपात्र बनवणे आणि कर्जरोखे 
जारी करणे” या योजनेंतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत (Milestone-2). 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र.९९/नवि-०४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २४ जुले, २०२४. 


संदर्भ :- १) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.२१.०३.२०२४. 
२) वित्त विभाग, शासन पत्र क्र.संकीर्ण-२०२३ /प्र.क्र.९ /अर्थबळ, दिनांक 
26.03.2028. 
3) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.३०.०३.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य २०२३-२४" या योजनेंतर्गत 
राज्य शासनाच्या भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी ५० वर्षांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात आर्थिक 
सहाय्य प्रदान करण्यात येत आहे. सदर योजनेच्या “भाग-४- नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 
आर्थिक सुधारणा करुन त्यांना कर्जरोख्यासाठी पतपात्र बनवणे आणि कर्जरोखे जारी करणे” 
(Financing Reforms in Urban Local Bodies to make them creditworthy for Municipal Bonds 
and for issue of Municipal Bonds) अंतर्गत Milestone-2 (मालमत्ता कराच्या दरात व वसूलीत 
सुधारणा करणे) बाबत संदर्भ क्र.१ अन्वये रु.२०० कोटी निधी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या 
स्तरावर आहरित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र.२ अन्वये सदर निधीच्या विनियोगाबाबत वित्त 
विभागाने सूचना दिल्या आहेत. संदर्भ क्र.३ अन्वये आहरित निधीतून रू.७४.८७६ कोटी संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यात आले आहेत. सदर आहरित निधीतील उर्वरित रक्‍कम 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


१. केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशोष सहाय्य २०२३-२४ या योजनेच्या “भाग- 
४- नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आर्थिक सुधारणा करुन त्यांना कर्जरोख्यासाठी पतपात्र 
बनवणे आणि कर्जरोखे जारी करणे” अंतर्गत Milestone-2 (मालमत्ता कराच्या दरात व वसूलीत 
सुधारणा करणे) साठी केंद्र शासनाने उपलब्ध केलेल्या व सदर्भ क्र.१ अन्वये आहरित केलेल्या 
अनुदानातून रक्‍कम रु.१२४.१२ कोटी (रुपये Vaal चोविस कोटी बारा लक्ष फक्त) सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रातील रकाना क्र.८ मध्ये दर्शविल्यानुसार संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र.९९/नवि-०४ 


२. नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत शासनाने यापूर्वी मान्यता दिलेल्या पायाभूत प्रकल्पांतील राज्य 
हिऱ्याचा निधी म्हणून सदर विशेष अनुदान विनियोगात आणावे. 

३. प्रस्तुत योजनेसंदर्भातील केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच नगरोत्थान महाअभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचना व कार्यपध्दतीनुसार खर्च करणे अनिवार्य राहील. 

४. सदरचा निधी खर्च करून उपयोगिता प्रमाणपत्र तात्काळ सादर करण्यात यावे. 

५. संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अन्य अटी व शर्ती कायम राहतील. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०७२४१६५१२४६६२५ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHRIKANT CHANDRAKANT ANDGE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
S H R | KA N T DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe1 9b8965025d482b1 bee fffaa62085c 
34db6bfd8c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
C H A N D R A KA N T A N D G E serialNumber=D8D9626C9E038380CD235C048F20D7CE74CFFD3A95F2 
AC3C192E9C991F358271, cn=SHRIKANT CHANDRAKANT ANDGE 
Date: 2024.07.25 13:06:19 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 
. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)- 9/2, मुंबई/ नागपुर 
qo. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२. आयुक्त, नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका, नांदेड. 
१३. मुख्याधिकारी, सातारा, कोरेगाव, भडगाव, वाडी, सेलू, मोहोळ, सांगोळा नगरपरिषद 
१४. कक्ष अधिकारी, नवि-३३, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती (नवि-०४) 


— 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र.९९/नवि-०४ 


शासन निर्णय क्रमांक :- पुरक-२०२३/प्र.क्र.९९/नवि-४ , दिनांक २४ जुले, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
नगरोत्थान महाअभियानातील प्रकल्प व वितरीत करण्यात येत असलेला निधी 


(रु. कोटी) 
वितरीत 
यापूर्वी करण्यात 
नागरी स्थानिक — a येत 
Pe | meee es प्रकल्पाचे प्रकल्प | राज्य | वितरीत | शिल्लक 
अक्र | स्वराज्य संस्थेचे ere. || तळी असलेला 
नाव खर्च | हिस्सा | राज्य | we cd 
नाव राज्य 
हिस्सा | हिस्सा 
हिऱ्याचा 
निधी 
a Q 3 | 8 | षु ६ | ७ र्ट 
नांदेड यां १०७.३२ | ७५.१२४ | २५.०४ | ५०.०८४)। २५.०० 
षि कहा रस्ता 
महानगरपालिका 
सातारा 4 
: व्या २५.८७ | १९.४० | ६.४७ | १२.९३ ६.००४ 
नगरपरिषद 
कोरेगाव ५२.५ 
; पाणी पुरवठा | "२१४ | ४९.९१ aa ४९.९१ २० 
नगरपरिषद 
भडगांव 
ह भुयारी गटार १२.६६ | ११.४० | ३.८० | ७.६० २.०० 
नगरपरिषद 
व वाडी मलनि:सारण | १०४.७३ | ८९.०२ | २९.६८ | ५९.३४ २५.०० 
: नगरपरिषद प्रकल्प 
६ सेलू रस्ता ११५.५४ | ९८.२१ | ५३.२४ | ४४.९७ २०.५० 
नगरपरिषद 
७ ee पाणी पुरवठा | ३४.३६ | २५.७७ | १६.५९ | ९.१८ ८.०० 
नगरपरिषद ञ : गी ह न न 
८ मोहोळ पाणी पुरवठा | ४४.६८ | ४०.२१ | १३.४० | २६.८१ १३.४० 
नगरपरिषद ञ न न न न न 
९ सांगोला भुयारी गटार | ९६.६३ | ८६.९६७ | ५.२२ | ८१.७४७ ५.२२ 
नगरपरिषद डु न न च न 
एकूण १२५.१२४ 


SHRIKANT 
CHANDRAKANT 
ANDGE AND 
(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


